RNI No.MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्पमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


- 


वर्ष ८ , अंक ५ ] 


सोमवार , जानेवारी ३१ , २०२२ / माघ ११ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक १३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम १ ९ ८७ चा नियम ३,४ , व ५ 
क्रमांक NPA / २८०१ / ३ / २०१३ / २०२२ / १४ ९७.– मी , के . मंजुलक्ष्मी , जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग असे सूचित करीत आहे की , श्री . मंदार 
/ 

. 
श्रीकृष्ण शिरसाट , नगरसेवक , कुडाळ नगरपंचायत व गटनेता , शिवसेना कुडाळ नगरपंचायत गट यांचे दिनांक २० जानेवारी २०२२ चे पत्राप्रमाणे 
कुडाळ नगरपंचायतमध्ये स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आलेल्या शिवसेना कुडाळ नगरपंचायत गट मधील ७ नगरसेवकांची नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात 
करण्यात आली आहेत . 

गटातील नगरसेवकांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


अ.क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 

( २ ) 


नगरसेवकाचे नाव 

( ३ ) 


नगरपंचायत गटाचे नाव 

( ४ ) 


( १ ) 


१ 


कुडाळ नगरपंचायत 


शिवसेना कुडाळ नगरपंचायत गट 


२ 


३ 


my 


४ 


ज्योती जयेंद्र जळवी 
श्रुती राकेश वर्दम 
श्रेया शेखर गवंडे 
सई देवानंद काळप 
मंदार श्रीकृष्ण शिरसाट 
उदय रामचंद्र मांजरेकर 
किरण चंद्रकांत शिंदे 


o 5 w 


५ 


६ 


1 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २८ जानेवारी २०२२ . 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - १३–१ 

( १ ) 

7 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


